RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ९ ] 


गुरुवार , एप्रिल १५ , २०२१ / चैत्र २५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्र.साशा / डेस्क -१ ( ४ ) /पं.स./सभा./निव./२०२१.-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ ( १ ) ( ब ) 
अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर पदसिद्ध सभासद म्हणून या जिल्ह्याचे पंचायत समित्यांचे सभापती म्हणून निवड झालेल्या सभासदांची यादी 
उक्त अधिनियमाचे कलम ९ ( २ ) ( ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


अनुसूची 


अ.क्र . 


कायमचा पत्ता 


पंचायत समितीच्या सभापतीचे नाव 

( २ ) 


पंचायत समितीचे नाव 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ . 


सावंत निकिता नाना 


सावंतवाडी 


मु . पो . डिंगणे , ता . सावंतवाडी , 
जि . सिंधुदुर्ग पिन ४१६ ५११ . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १ एप्रिल २०२१ . 


के . मंजूलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - १०-१ 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


